पोषण अभियान या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमाकरिता सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.२५२/का.०६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० फ़ेब्रुवारी,२०२३ 


वाचा :- १) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.४१/का.४, दि.१४.१०.२०२२. 
२) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र. एबावि-२०२२/प्र.क्र.२५२/का.६, दि.११.०१.२०२३. 
शासन निर्णय:- 
पोषण अभियान हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम आयुक्‍त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचेमार्फत 
राबविण्यात येत आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता सदर कार्यक्रमांतर्गत बाबींकरिता खालील 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उदिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-३ येथे नमूद विद्यमान 


तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-५ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये ४८२.०९ लाख एवढा निधी वितरित करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
(रुपये लाखात) 
संकेतांक विद्यमान यापूर्वी या आदेशान्वये 
a प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक / टे 
अ.क्र. तरतुद वितरीत | वितरीत करण्यात 
उद्दिष्ट 
२०२२-२३ तरतूद | येत असलेला निधी 
हिच्या २ ard Se ६०७ ५ 
१ २२३६-पोषण आहार 
०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(११ राष्ट्रीय पोषण अभियान 
(११)(०२) पोषण अभियान 
(राज्य हिस्सा २०%) (कार्यक्रम) 
२२३६ २०९३ 
०१- वेतन ०.०१ ia i. 
39- Wel. अनुदाने वेतनेतर 262.08 | 200,00 ४८२.०९ 
एकूण राज्य हिस्सा २६८२.१० | २२००.०० ४८२.०९ 


२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३१/१४७२, दिनांक 09.02.2023 तसेच 
वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४९/ व्यय-६, दिनांक १३.०२.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.२५२/का.६ 
३. सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२२०१७४७४८४०३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
V | L A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘ou=GENERAL ADMINISTRATIVE DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
5.4.20=cb156fb408217396 128e8dcaeed3f6fa70d9 


2. 
fd209eb9efc83bdd68b308614534, 
pseudonym=0C1F32A58D287A0C045C67DAD03DE 
serial INumber=C8B1E52C5C4F922AB6EB7A0B44101 


(C838AEA34F29FBFFOAEBE9D85C3DE3468C2, 
cn=VILAS RAMDAS THAKUR 


Date: 2023.03.02 17:33:09 +05'30° 


(वि. रा.ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता),(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

२) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 

४) मा. मंत्री (म. व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) सर्व विभागीय उपायुक्‍त,महिला व बाल विकास. 

६) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (म. व बा. fa), जिल्हा परिषद (सर्वी 

७ सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, (नागरी / ग्रामीण / आदिवासी) 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

qo) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२) / वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थ-७), मंत्रालय, मुंबई 

११) कक्ष अधिकारी (का-४, महिला व बाल विकास विभाग यांना विनंती करण्यात येते की, सदर निधी 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर तात्काळ आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांना वितरीत 
करावा. 


१२) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


